RNI No. MAHBIL/2009/35529 

















महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक-कोकण विभागीय पुरवणी 
वर्ष ७, अंक ३] गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २१-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ [पृष्ठे २० किंमत : रुपये ९४.०० 
प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 


'पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 
आदेश 


क्र. बिशा/नमुं/राजकोय/ग्रापंनि/ ४५२८/२०२०.-- ज्याअर्थी, माहे एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदतीत संपणाऱ्या तसेच 
नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम. मा. राज्य 
निबडणूक आयोगाने जाहिर केल्यामुळे दिनांक १९ डिसेंबर २०२० रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नबी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालय 
हद्दीत, परिमंडळ-२ मधील (१) पनवेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत केवाळे, बलप, बाकडी, बारदोली, उमरोली, हरिग्राम, बाजे, बारबाई, खानाबळे, 
मोब, खेरवाडी, खानाव, पालेबुद्रक, साई (२) पनवेल शहर पोलीस ठाणेच्या हद्दीत उसली खुर्द, सांगुली, देबळोली, नानोशी, कोळखे. (३) खांदेश्वर 
पोलीस ठाणे हद्दीत आकुर्ली, पालीदेबद. (४) न्हाबाशेबा पोलीस ठाणे हद्दीत फुंडे गाब. (५) उरण पोलीस ठाणे हद्दीत चाणजे, नागाव, म्हातबली, 
बेश्वी. (६) मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीत केगांब एकूण २७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असून दिनांक १५ जानेबारी २०२१ रोजी 
मतदान ब दिनांक १८ जानेबारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. ज्याअथी, मतदान शांत, निर्भय ब निःपक्षपाती बाताबरणात पार पडावे, याकरिता 
नवी मुंबई आयुक्‍तालय हद्दीत कायदा ब सुव्यबस्था राखणे आवश्यक आहे. 














ज्याअर्थी, नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका, पनवेल शहर, खांदेश्वर, उरण, न्हाबाशेबा व 
मोरासागरी, पोलीस ठाणेचे हद्दीत राजकीय स्पर्धपोटी बादविबाद होऊन निवडणुकीच्या कालावधीत दखलपात्र ब अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले 
आहेत. आगामी ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दरम्यान प्रचारात चुरस निर्माण होण्याची शक्‍यता असून स्थानिक, राजकोय कार्यकर्त्यांमध्ये 
आपसात भांडण, तंटे होऊन गुन्हे घडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्तिकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन, 
गंभीर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. तसेच मतदान ब मतमोजणीच्या दिवशी शस्त्राच्या सहाय्याने कोणी मतदारांना धाकदपटशा दाखवू नये, 
किंबा हत्याराचा दुरुपयोग करू नये, त्याकरिता नबी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालयांतर्गत, परिमंडळ-२ पनवेल विभागातील पनवेल तालुका, पनवेल 
शहर, खांदेश्वर, उरण, न्हाबाशेबा ब मोरासागरी पोलीस ठाणे कार्यक्षेत्रात शस्त्र परबानाधारकांनी शस्त्रे घेऊन फिरण्यास मनाई करणारे प्रतिबंधात्मक 
आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त बाटते. 








त्याअथी, मी, रूपाली अंबुरे, पोलीस उप आयुक्‍त, निशेष शाखा, नबी मुंबई फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१) अन्बये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा ञापर करून, नबी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर, 
खांदेश्वर, उरण, न्हाबाशेबा ब मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील बर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात शस्त्र परबानाधारक यांना शस्त्रास्त्रे घेऊन 
फिरण्यासाठी मनाई आदेश लागू करीत आहे. 


जे इसम शासकीय नोकरीत आहेत ब त्यांना बरिष्ठांचे आदेशानुसार कर्तव्याचे निमित्ताने शस्त्र बाळगणे, नेणे भाग आहे अथबा ज्यांना मी किंबा 
तत्सम अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिली आहे किंबा इतर कोणताही शस्त्र परबानाधारक इसम ज्याने सूट घेतली आहे, त्यांना हे आदेश 
लागू राहणार नाहीत. 


(१) 
भाग एक (को.बि.पु.)--१ 


२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


प्रत्येक शस्त्र परबानाधारकास आदेशापू्बी नोटीस बजाबणे शक्‍य नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (२) अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफी काढण्यात आला आहे. 


सदरचा आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातील, परिमंडळ-२ मधील पनवेल तालुका, पनवेल शहर, खांदेश्वर, उरण, न्हावाशेबा व 
मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीतील बर नमूद ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी ००-०१ बा. पासून ते दिनांक १९ जानेबारी २०२१ 
रोजी २४-०० वा. पर्यंत अंमलात राहील. 


उपरोक्‍त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परबानाधारकांबर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारबाई केली 
जाईल. 





सदरचा आदेश दिनांक २३ डिसेंबर २०२० रोजी माझ्या सही ब शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


रूपाली अंबुरे, 
नबी मुंबई, पोलीस उप आयुक्‍त, 
दिनांक २३ डिसेबर २०२०. बिशेष शाखा, नबी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ ३ 
पोलीस आयुक्‍त, नवी मुंबई यांजकडून 
आदेश 


क्र. बिशा/नमुं/राजकोय/ग्रापंनि/ ४५२७/२०२०.-- ज्याअर्थी, माहे एप्रिल २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत मुदतीत संपणाऱ्या तसेच 
नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम. मा. राज्य 
निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यामुळे दिनांक ११ डिसेंबर २०२० रोजीपासून आचारसंहिता अंमलात आली आहे. नबी मुंबई पोलीस आयुक्‍तालय 
हद्दीत, परिमंडळ-२ मधील (१) पनबेल तालुका पोलीस ठाणेचे हद्दीत केबाळे, बलप, बाकडी, बारदोली, उमरोली, हरिग्राम, बाजे, बारबाई, खानाबळे, 
मोब, खैरबाडी, खानाव, पालेबुद्रक, साई (२) पनवेल शहर पोलीस ठाणेच्या हद्दीत उसली खुर्द, सांगुली, देबळोली, नानोशी, कोळखे. (३) खांदेश्वर 
पोलीस ठाणे हद्दीत आकुली, पालीदेबद. (४) न्हाबाशेबा पोलीस ठाणे हद्दीत फुंडे गाब . (५) उरण पोलीस ठाणे हद्दीत चाणजे, नागाव, म्हातबली, 
बेश्वी. (६) मोरासागरी पोलीस ठाणे हद्दीत केगाब एकूण २७ ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निबडणुका होणार असून दिनांक १५ जानेबारी २०२१ रोजी 
मतदान ब दिनांक १८ जानेबारी २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे. ज्याअर्थी, मतदान शांत, निर्भय व नि:पक्षपाती बाताबरणात पार पाडावे, याकरिता 
नवी मुंबई आयुक्‍तालय हद्दीत कायदा ब सुव्यबस्था राखणे आवश्यक आहे. 











त्याअथी, मी, बिपिन कुमार सिंह, पोलीस आयुक्‍त. नबी मुंबई, मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय हद्दीतील परिमंडळ - २ पनवेलमधील पनवेल शहर, पनवेल तालुका, खांदेश्वर, उरण, न्हाबाशेवा, 
मोरासागरी, पोलीस ठाणे या सर्व पोलीस ठाणेचे स्वाधीन अधिकारी यांना खालील नमूद केलेप्रमाणे लेखी अगर तोंडी आदेश देण्याचे अधिकार प्रदान 
करीत आहे :-- 


१. रस्त्याबरून जाणाऱ्या जमाबाचे अगर मिरवणुकोतील व्यक्‍तीचे वागणे अगर कृत्य याबाबत आदेश देणे. 


२. ज्या मार्गाने मिरवणूक किंबा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ ब मार्ग निश्‍चित करणे. 





३. सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाचे वेळी बापरण्यात येणाऱ्या ध्वनीक्षेपकाच्या ध्वनीची तीव्रता निश्‍चित करून 
दिलेली बेळ याबर नियंत्रण ठेवणे. 


४. मिरबणुकोचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचे ठिकाण, दिनांक ब बेळ याबाबत नियंत्रण करणे. 





सदर आदेश नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या अनुषंगाने परिमंडळ-२, पनवेल बिभागात, पनवेल तालुका, 
पनवेल शहर, खांदेश्वर, उरण, न्हाबाशेबा, मोरासागरी दिनांक २३ डिसेंबर २०२० चे ००-०१ बा. पासून ते दिनांक १९ जानेबारी २०२१ चे २४-०० बा. 
पर्यंत लागू राहील. 


या आदेशाचा भंग करणारी व्यक्‍ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१, कलम १३४ प्रमाणे कायदेशीर कारबाईस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


बिपिन कुमार सिंह, 
नबी मुंबई, पोलीस आयुक्‍त, 
दिनांक २३ डिसेबर २०२०. नवी मुंबई. 


भाग एक (को.बि.पु.)--१अ 


डू महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांजकडून 
आदेश 


क्र. विशा/ग्रा.पं.नि./निबडणूक/मनाई आदेश/२५/२०२०.-- ज्याअर्थी उपोद्घातातील अक्र. १ मधील अधिसूचनेनुसार राज्य निबडणूक 
आयोगाने, माहे एप्रिल ब डिसेंबर, २०२० या कालाबधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच, नव्याने स्थापित झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 
निवडणूक होणार असून, ठाणे पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत ठाणे तालुक्‍यातील (१) नागाव, (२) नारीवली ग्रा.पंचायत, (३) दहीसर ग्रा.पंचायत, 
(४) पिंपरी ग्रा.पंचायत, (५) बाकळन ग्रा.पंचायत, भिवंडी तालुक्‍यातील (१) दापोडे, (२) अलिमघर, (३) दिवे-अंजुर, (४) सुरई सारंग, (५) बळ, 
(६) पुर्णा, (७) काल्हेर, (८) भरोडी, (९) गुदबली, (१०) मानकोली, (११) ओबळी, (१२) अंजुर, (१३) बेहळे, (१४) सरबली, (१५) पिंपळनेर, 
(१६) पिंपळास, कल्याण तालुक्‍यातील (१) खोणी बडबली, (२) बडवबली शिरढोण ब अंबरनाथ तालुक्‍यातील (१) पोसरी, (२) खरड, 
(३) मांगरूळ, (४) नेबाळी, (५) उसाटणे, (६) बुर्दुल, (७) हाजीमलंग बाडी, (८) नाऱ्हेण, (९) काकोळे या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक 
निबडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला असून आदर्श आचारसंहिता दिनांक ११ डिसेंबर २०२० रोजी मध्यरात्री १२-०० बाजल्यापासून लागू झालेली 
असून दिनांक २३ डिसेंबर २०२० ते दिनांक ३० डिसेंबर २०२० या कालाबधीत नामनिर्देशन पत्र दाखल करणे ब दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी 
नामनिर्देशन पत्राची छाननी होऊन दिनांक ०४ जानेवारी २०२१ रोजीपर्यंत, नामनिर्देशन पत्र मागे घेण्याचा अंतिम दिनांक असून, निवडणूक चिन्ह नेमून 
देण्याचा तसेच अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदबारांची यादी प्रसिद्ध करण्याचा दिनांक ४ जानेबारी २०२१, दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी 
मतदान ब दिनांक १८ जानेबारी २०२१ रोजी मतमोजणी होऊन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत निवडणुकीच्या निकालाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याचा 
अंतिम दिनांक २१ जानेबारी २०२१ रोजी पूर्ण होणार आहे. 




















आणि ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयात यापूर्वी वेगवेगळ्या पक्षांमध्ये राजकोय स्पर्धपोटी बादविबाद होऊन वेगवेगळ्या निवडणुकीच्या 
संबंधात दखलपात्र ब अदखलपात्र गुन्हे दाखल झालेले आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या निमित्ताने स्थानिक कार्यकर्त्यांमध्ये आपसात भांडणतंटे 
होऊन हातघाईवर येण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही अशा प्रसंगी एखाद्या गटाकडून/व्यक्‍तीकडून हत्याराचा दुरुपयोग होऊन गंभीर परिस्थिती 
निर्माण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. त्याकरिता ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील निवडणुकीच्या कार्यक्षेत्रात शस्त्र परबानाधारक यांनी शस्त्रांची 
ने-आण करण्यास प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करणे क्रमप्राप्त बाटते. 





त्याअर्थी, उपरोक्‍त परिस्थितीत मी “ विवेक फणसळकर * पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर मला फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३ चे कलम १४४ 
(१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा बापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ठाणे तालुक्‍यातील (१) नागाव, (२) नारीवली 
ग्रा.पंचायत, (३) दहीसर ग्रा. पंचायत, (४) पिंपरी ग्रा.पंचायत, (५) बाकळन ग्रा.पंचायत, भिवंडी तालुक्‍यातील (१) दापोडे, (२) अलिमघर, (३) 
दिवे-अंजुर, (४) सुरई सारंग, (५) बळ, (६) पुर्णा, (७) काल्हेर, (८) भरोडी, (९) गुंदबली, (१०) मानकोली, (११) ओबळी, (१२) अंजुर, (१३) 
वेहळे, (१४) सरबली, (१५) पिंपळनेर, (१६) पिंपळास, कल्याण तालुक्‍यातील (१) खोणी बडवली, (२) बडवली शिरढोण ब अंबरनाथ 
तालुक्‍यातील (१) पोसरी, (२) खरड, (३) मांगरूळ, (४) नेवाळी, (५) उसाटणे, (६) बुर्दुल, (७) हाजीमलंग बाडी, (८) नाऱ्हेण, (९) काकोळे 
या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रामध्ये शस्त्र परबानाधारक यांना शस्त्र ताब्यात ठेवण्यास ब बाळगण्यास मनाई करण्यात येत आहे. तथापि छाननी समितीने 
ज्यांना सूट दिलेली आहे, त्या शस्त्र परबानाधारकांना हा मनाई आदेश लागू होणार नाही. 














यापुढे असेही आदेश देण्यात येत आहे की, ज्या परबानाधारकांना या आदेशान्बये छाननी समितीने सूट दिलेली आहे, त्या परबानाधारकांनी 
आपली शस्त्रे निबडणुकीच्या कोणत्याही कार्यक्रमा दरम्यान उदा. प्रचार, सभा, रॅली प्रसंगी जबळ बाळगू नये. 


प्रत्येक शस्त्र परबानाधारकास आदेशापूर्बी नोटीस बजावणे शक्‍य नसल्याने कलम १४४ (२) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७२ अन्वये प्राप्त 
अधिकारानुसार सदरचा आदेश एकतफी काढण्यात आला आहे. 





सदरचा आदेश ठाणे पोलीस आयुक्तालयातील ठाणे तालुक्‍यातील (१) APTS, (२) नारीबली ग्रा.पंचायत, (३) दहीसर ग्रा.पंचायत, (४) 
पिंपरी ग्रा.पंचायत, (५) बाकळन ग्रा.पंचायत, भिवंडी तालुक्‍यातील (१) दापोडे, (२) अलिमघर, (३) दिवे-अंजुर, (४) सुरई सारंग, (५) बळ, (६) 
पुर्णा, (७) काल्हेर, (८) भरोडी, (९) गुंदबली, (१०) मानकोली, (११) ओवबळी, (१२) अंजुर, (१३) वेहळे, (१४) सरबली, (१५) पिंपळनेर, (१६) 
पिंपळास, कल्याण तालुक्‍यातील (१) खोणी वडबली, (२) बडबली शिरढोण ब अंबरनाथ तालुक्‍यातील (१) पोसरी, (२) खरड, (३) मांगरूळ, 
(४) नेवाळी, (५) उसाटणे, (६) बुर्दुल, (७) हाजीमलंग बाडी, (८) नाऱ्हेण (९) काकोळे या तालुक्‍यातील ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात तसेच ठाणे, 
भिबंडी, कल्याण, अंबरनाथ या तालुक्यांची तहसील कार्यालय निवडणूकीचे स्ट्रॉँगरूम ब निवडणुकीशी संबंधित इतर कार्यालये या ठिकाणी दिनांक ११ 
डिसेंबर २०२० रोजी ००-०१ बा. पासून ते दिनांक २१ जानेवारी २०२१ रोजीचे २४-०० बा. पर्यंत अंमलात राहील. 











उपरोक्‍त मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या शस्त्र परबानाधारकांवर भारतीय दंड संहितेचे कलम १८८ नुसार कायदेशीर कारबाई केली जाईल. 
सदरचा आदेश दिनांक १४ डिसंबर २०२० रोजी माझे सही ब शिक्क्‍्याने दिला आहे. 





विवेक फणसळकर, 
ठाणे शहर, पोलीस आयुक्‍त, 
दिनांक १४ डिर्सेबर २०२०. ठाणे शहर. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ & 
उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण यांजकडून 
विवेचन 


क्र. स्थागुअशा/ २५४७४/२०१९.-- पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तूत हद्दपार प्रस्ताब आणि त्या अनुषंगाने चोकशी 
अधिकारी, उप किभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण यांचेकडून प्राप्त चोकशी अहबाल आणि त्याबर सामनेबाला यांना या न्यायालयाकडून दिलेली 
नोटीस आणि प्रकरणी झालेल्या सर्व सुनावणी दरम्यान कामकाज यांचा विचार करता असे दिसून येते की, सामनेबाला यांचेविरुद्ध एकूण १३ दखलपात्र 
गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. सदर हद्दपार प्रस्तावात सामील एकूण चार (४) गोपनीय साक्षीदारांचे जबाब यांचे मी अञजलोकन केले आहे. गोपनीय 
साक्षीदार क्र. १ याने दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या जबाबानुसार तो गेल्या २२ वर्षांपासून सामनेबाला याला ओळखत असून सामनेबाला 
बारंबार किरकोळ कारणावरून गरीब ब दुबळ्या लोकांना शिबीगली, दमदाटी करून नाहक त्रास देऊन आपली दहशत पसरवतात. सामनेबाला यांच्या 
भांडखोर वृत्ती ब दहशतीमुळे त्यांचेबिरुद्ध कोणी सहसा तक्रार देण्याची हिम्मत करीत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. २ याने दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी 
दिलेल्या जबाबानुसार गोपनीय साक्षीदार सामनेबाला यांना लहानपणापासून ओळखत असून सामनेबाला यांच्या गुंड प्रवृत्तीमुळे वाडीतील लोक 
त्यांच्याशी घरी येण्या-जाण्याचे ब त्यांच्याशी बोलण्याचे टाळतात. सामनेबाला गुंडगिरीच्या जोरावर सावर्डे येथील व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत ठेऊन आहेत. 
त्यामुळे व्यापारी अथबा सामान्य माणूस त्यांचेबिरुद्ध तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ याने दिनांक २४ जुलै २०१९ राजी 
दिलेल्या जबाबानुसार साक्षीदार सामनेवाला यांना शालेय जीबनापासून ओळखतो. सामनेवाला त्यांच्या शारीरिक प्रकृतीच्या जोरावर बाजारपेठेतील 
व्यापाऱ्यांना दमदाटी ब दादागिरी करीत असत. तर केव्हा केव्हा ते शिबीगली ब मारहाण करीत असत. परंतु त्यांच्या गुंड प्रवृत्तीमुळे त्यांच्याविरुद्ध 
कोणीही तक्रार देण्यास पुढे येत नसत. सन २००७ मध्ये चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ याने सामनेबाला यांचेविरुद्ध साक्ष दिली होती. 
गोपनीय साक्षीदार क्र. ४ याने दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या जबाबानुसार ते सामनेबाला यांना शालेय जीबनापासून ओळखत असून 
सामनेवाला त्यांच्या शारीरिक प्रकृतीच्या जोराबर बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना दमदाटी ब दादागिरी करून शिवीगाळ ब मारहाण करतात. गोपनीय 
साक्षीदार क्र. १ ते ४ यांनी दिलेल्या जबाबाचा विचार करता गोपनीय साक्षीदार क्र. १, २ आणि ४ यांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या 
भीतीमुळे जाहीररित्या सामनेवाला यांचेविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत असे दिसून येते. गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ यांने सामनेबाला 
याचे विरुद्ध न्यायालयामध्ये साक्ष दिली आहे. त्यामुळे गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ यांना स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या भीतीमुळे जाहीररित्या 
सामनेबाला यांचेबिरुद्ध साक्ष देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत हे योग्य बाटत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. १, २ आणि ४ यांनी दिलेल्या 
जबाबानुसार सामनेबाला हे बळाचा वापर करून भारतीय दंड संहितेतील प्रकरण १६ अन्बये शिक्षेस पात्र अपराध करण्यास अपप्रेरणा देत असल्याची 
माझी धारणा होत असून माझ्या मते साक्षीदार स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या भीतीमुळे जाहीररित्या सामनेबाला यांचेविरुद्ध साक्ष 
देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत. प्रस्तुत हद्दपार प्रस्ताब आणि सुनाबणी दरम्यान दाखल युक्तिवाद यांचे आधारे माझी अशी धारणा होत आहे कौ 
सामनेबाला यांच्यापासून भय, धोका निर्माण होण्याचा संभव होत आहे. सामनेबाला यांच्या गैरबर्तनामुळे ब दहशतीमुळे त्याचेविरुद्ध उघडपणे तक्रार 
नोंदविणेस ब साक्ष देण्यास कोणीही पुढे येत नाही. 


प्रस्तुत हद्दपार प्रस्तावानुसार सामनेबाला हे सावर्डे तालुका चिपळूण येथील रहिवाशी असून त्यांचेबर दाखल गुन्हे हे सावर्डे पोलीस स्थानकाच्या 
कार्यक्षेत्रात असल्याने त्यांचे प्रभाब क्षेत्र हे चिपळूण तालुक्‍्यापर्यंत मर्यादित असल्याने त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातून घालवून देणे 
योग्य होत असलेबाबत माझी धारणा होत आहे. 






































त्याअथी, आता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१)(अ)(ब) अन्वये मला विहित केलेल्या शक्‍तीचा बापर करून, मी उप 
किभागीय दंडाधिकारी चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो की, श्री. सुनिल सिताराम जाधव, बय ५९ वर्षे, रा. सावर्डे, नाभिकबाडी, ता. चिपळूण, 
जि.रत्नागिरी यांस या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिबसाचे आत रत्नागिरी जिल्ह्याचे चिपळूण तालुक्‍याच्या हद्दीतून निघून जावे अथबा घालवून दिले 
जाईल त्या तारखेपासून २ (दोन) महिन्यांकरिता सदर हद्दीत उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण अथबा गृह विभाग विशेष महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी 
परबानगीशिबाय प्रवेश करता कामा नये. 








मी आणखी असेही आदेश करतो को, हा आदेश अंमलात असे पर्यंतचे कालावधीत सामनेबाला राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा 
त्याने त्याचे पत्त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्बात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिका-यास आपले 
रहाण्याचे ठिकाण कळविल. त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो को, अशा कालाबधीत सामनेब्ाला राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर 
गेल्याचे दिनांकापासून १० दिवसांचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंबा अन्यप्रकारे उक्त अधिकाऱ्यास लेखी कळविल. आणि जेव्हा राज्यात 
परत आला असेल बा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांकापासून दहा (१०) दिबसाचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात 
जबळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आपल्या येण्याचा दिनांक कळकिल. 








सदर हद्दपार आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, 
मुंबई यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिबसात अपिल दाखल करता येईल. 


आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे. 


प्रविण पबार, 
उप किभागीय दंडाधिकारी, 
चिपळूण उप विभाग. 


द महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 
उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण यांजकडून 
विवेचन 


क्र. स्थागुअशा २५४७५/२०१९.-- पोलीस अधीक्षक, रत्नागिरी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तुत हद्दपार प्रस्ताव आणि त्या अनुषंगाने चोकशी 
अधिकारी, उप किभागीय पोलीस अधिकारी, चिपळूण यांचेकडून प्राप्त चोकशी अहबाल आणि त्याबर सामनेबाला यांना या न्यायालयाकडून दिलेली 
नोटीस आणि प्रकरणी झालेल्या सर्व सुनावणी दरम्यान कामकाज यांचा विचार करता असे दिसून येते की, सामनेबाला यांचेविरुद्ध एकूण १३ दखलपात्र 
गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. सदर हद्दपार प्रस्तावात सामील एकूण चार (४) गोपनीय साक्षीदारांचे जबाब यांचे मी अञजलोकन केले आहे. गोपनीय 
साक्षीदार क्र. १ याने दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या जबाबानुसार तो गेल्या २२ वर्षांपासून सामनेबाला याला ओळखत असून सामनेबाला 
बारंबार किरकोळ कारणावरून गरीब ब दुबळ्या लोकांना शिविगली, दमदाटी करून नाहक त्रास देऊन आपली दहशत पसरवतात. सामानेबला यांच्या 
भांडखोर वृत्ती ब दहशतीमुळे त्यांचेबिरुद्ध कोणी सहसा तक्रार देण्याची हिम्मत करीत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. २ याने दिनांक २३ जुलै २०१९ रोजी 
दिलेल्या जबाबानुसार गोपनीय साक्षीदार सामनेबाला यांना लहानपणापासून ओळखत असून सामनेबाला यांच्या गुंड प्रवृत्तीमुळे वाडीतील लोक 
त्यांच्याशी घरी येण्या-जाण्याचे ब त्यांच्याशी बोलण्याचे टाळतात. सामनेबाला गुंडगिरीच्या जोरावर सावर्डे येथील व्यापाऱ्यांमध्ये दहशत ठेऊन आहेत. 
त्यामुळे व्यापारी अथबा सामान्य माणूस त्यांचेबिरुद्ध तक्रार देण्यासाठी पुढे येत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ याने दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजी 
दिलेल्या जबाबानुसार साक्षीदार सामनेवाला यांना शालेय जीबनापासून ओळखतो. सामनेवाला त्यांच्या शारीरिक प्रकृतीच्या जोरावर बाजारपेठेतील 
व्यापाऱ्यांना दमदाटी ब दादागिरी करीत असत. तर केव्हा केव्हा ते शिविगली ब मारहाण करीत असत. परंतु त्यांच्या गुंड प्रवृत्तीमुळे त्यांच्याविरुद्ध 
कोणीही तक्रार देण्यास पुढे येत नसत. सन २००७ मध्ये चोरीच्या गुन्ह्यामध्ये गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ याने सामनेबाला यांचेविरुद्ध साक्ष दिली होती. 
गोपनीय साक्षीदार क्र. ४ याने दिनांक २४ जुलै २०१९ रोजी दिलेल्या जबाबानुसार ते सामनेबाला यांना शालेय जीबनापासून ओळखत असून 
सामनेवाला त्यांच्या शारीरिक प्रकृतीच्या जोराबर बाजारपेठेतील व्यापाऱ्यांना दमदाटी ब दादागिरी करून शिवीगाळ ब मारहाण करतात. गोपनीय 
साक्षीदार क्र. १ ते ४ यांनी दिलेल्या जबाबाचा विचार करता गोपनीय साक्षीदार क्र. १, २ आणि ४ यांनी स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या 
भीतीमुळे जाहीररित्या सामनेवाला यांचेविरुद्ध साक्ष देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत असे दिसून येते. गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ यांने सामनेबाला 
याचेकिरुद्ध न्यायालयामध्ये साक्ष दिली आहे. त्यामुळे गोपनीय साक्षीदार क्र. ३ यांना स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या भीतीमुळे जाहीररित्या 
सामनेबाला यांचेबिरुद्ध साक्ष देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत हे योग्य बाटत नाही. गोपनीय साक्षीदार क्र. १, २ आणि ४ यांनी दिलेल्या 
जबाबानुसार सामनेबाला हे बळाचा वापर करून भारतीय दंड संहितेतील प्रकरण १६ अन्बये शिक्षेस पात्र अपराध करण्यास अपप्रेरणा देत असल्याची 
माझी धारणा होत असून माझ्या मते साक्षीदार स्वतःच्या सुरक्षिततेस धोका पोहोचण्याच्या भीतीमुळे जाहीररित्या सामनेबाला यांचेविरुद्ध साक्ष 
देण्यासाठी पुढे येण्यास तयार नाहीत. प्रस्तुत हद्दपार प्रस्ताब आणि सुनाबणी दरम्यान दाखल युक्तिवाद यांचे आधारे माझी अशी धारणा होत आहे कौ 
सामनेबाला यांच्यापासून भय, धोका निर्माण होण्याचा संभव होत आहे. सामनेबाला यांच्या गैरबर्तनामुळे ब दहशतीमुळे त्याचेविरुद्ध उघडपणे तक्रार 
नोंदविणेस ब साक्ष देण्यास कोणीही पुढे येत नाही. 


प्रस्तुत हद्दपार प्रस्तावानुसार सामनेबाला हे सावर्डे तालुका चिपळूण येथील रहिवाशी असून त्यांचेबर दाखल गुन्हे हे सावर्डे पोलीस स्थानकाच्या 
कार्यक्षेत्रात असल्याने त्यांचे प्रभाब क्षेत्र हे चिपळूण तालुक्‍्यापर्यंत मर्यादित असल्याने त्यांना रत्नागिरी जिल्ह्यातील चिपळूण तालुक्‍यातून घालवून देणे 
योग्य होत असलेबाबत माझी धारणा होत आहे. 






































त्याअथी, आता महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ५६(१)(अ)(ब) अन्वये मला विहित केलेल्या शक्‍तीचा बापर करुन, मी उप 
किभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण, याद्वारे असे आदेश देतो को, श्री. सुनिल सिताराम जाधव, बय ५५ वर्षे, रा. सावर्डे, नाभिकबाडी, ता. चिपळूण, 
जि.रत्नागिरी यांस या आदेशाचे तारखेपासून दोन दिबसाचे आत रत्नागिरी जिल्ह्याचे चिपळूण तालुक्‍याच्या हद्दीतून निघून जावे अथबा घालवून दिले 
जाईल त्या तारखेपासून २ (दोन) महिन्यांकरिता सदर हद्दीत उप विभागीय दंडाधिकारी, चिपळूण अथबा गृह विभाग विशेष महाराष्ट्र शासन यांचे लेखी 
परबानगीशिबाय प्रवेश करता कामा नये. 








मी आणखी असेही आदेश करतो को, हा आदेश अंमलात असे पर्यंतचे कालावधीत सामनेबाला राज्यातील कोणत्याही क्षेत्रात राहील तेव्हा 
त्याने त्याचे पत्त्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा सर्वात जवळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आपले 
रहाण्याचे ठिकाण कळविल. त्याचप्रमाणे असेही आदेशित करतो को, अशा कालाबधीत सामनेब्ाला राज्यातून बाहेर जाईल तेव्हा ती राज्याबाहेर 
गेल्याचे दिनांकापासून १० दिबसाचे आत आपल्या जाण्याचा दिनांक डाकेने किंबा अन्यप्रकारे उक्त अधिकाऱ्यास लेखी कळविल. आणि जेव्हा राज्यात 
परत आला असेल बा येईल तेव्हा त्याने राज्यात आल्याच्या दिनांकापासून दहा (१०) दिबसाचे आत तो जेथे रहात असेल त्या ठिकाणच्या सर्वात 
जबळच्या पोलीस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आपल्या येण्याचा दिनांक कळकिल. 








सदर हद्दपार आदेशाविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ च्या कलम ६० अन्वये मा. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, कोकण भवन, 
यांचेकडे सदर आदेशाची प्रमाणीत प्रत मिळाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिबसात अपिल दाखल करता येईल. 


आज दिनांक ३१ डिसेंबर २०२० रोजी माझे सही शिक्क्यानिशी देण्यात येत आहे. 


प्रविण पबार, 
उप क्‍िभागीय दंडाधिकारी, 
चिपळूण उप विभाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ 9 
जिल्हा उप निबंधक, सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 


वाचले.--(१) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम २१ मधील तरतुदी. 
(२) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०९(२) 


(३) या कार्यालयाचा जा. क्र. जिउनिर/प्रशासन/सरकारीदुधयो/ अंतरीम आदेश/क१०२/३७१९८/२०२०, दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०२० चा अंतरीम आदेश. 





(४) या कार्यालयाचा जा. क्र. जिउनिर/प्रशासन/सरकारीदुधयो/ अंतिम आदेश/३९८९/२०२०, दिनांक १० नोव्हेंबर २०२० रोजीचा 
संस्था अवसायनात घेणेकामी अंतिम आदेश. 


(५) अवसायक, सरकारी दूध योजना सेबकांची सहकारी पतसंस्था मर्या., खेडी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी त्यांचेकडील दिनांक 
१५ डिसेबर २०२० अन्बये संस्थेची नोंदणी रद्द करणेबाबत दिलेला प्रस्ताब. 


आदेश 


क्र. जिउनिर/प्रशा/नोंरआ/सरकारी दूध योजना पत सेबकांची सह. पत/सन २०२०.-- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम 
२१ ब कलम १०९(२)अन्बये प्राप्त अधिकारानुसार, मी, डॉ. अशोक गाडी, जिल्हा उप निबंधक सहकारी संस्था, रत्नागिरी या आदेशाद्वारे सरकारी दूध 
योजना सेबकांची सहकारी पतसंस्था मर्या., खेर्डी, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक जा.क्र. आरटीजी/बीएनके/१११/१९७१ दिनांक १५ 
ऑगस्ट १९७१ या संस्थेची, उपरोक्त बाचले क्र.५ चा अबसायकांचा अंतिम अहबाल स्विकारून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे 
कलम २१ नुसार संस्थेची नोंदणी ब संस्थेचा नोंदणी क्रमांक रद्द करीत आहे. या आदेशाचे तारखेपासून संस्थेचे अबसायन कामकाज बंद झाले आहे ब 
संस्थेची नोंदणी रद्द झाली आहे असे समजण्यात यावे. 





सदरचा आदेश माझे सही शिक्क्यानिशी दिला आहे. 


डॉ. अशोक गाडी, 
रत्नागिरी, जिल्हा उप निबंधक, 
दिनांक १८ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, रत्नागिरी. 


८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९९४२ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE, GREATER MUMBAI 


Order 


CP/XI(6)/1 44/(Prohibitory Order)/2020.— WHEREAS, in exercise of powers, conferred under Section 
2 of the Epidemic Disease Act, 1897, read with all other enabling provisions of the Disaster Management 
Act, 2005, the Government of Maharashtra, issued directions vide notification No. DMU/2020/CR.92/ 
DisM-1, dated the 29th December, 2020 to take certain emergency measures to prevent and contain the 
spread of COVID-19 virus, to extend the Lockdown in the entire state of Maharashtra further till midnight 
of 31st January 2021; 


2. WHEREAS, in the aforementioned notification, Government of Maharashtra issued direction 
that the guidelines issued vide order dated 30th September 2020 and 14th October 2020 to Operationalize 
MISSION BEGIN AGAIN for easing of restrictions and phase-wise opening, will remain in force till 31st 
January 2021 for containment of COVID-19 epidemic; 


3. WHEREAS, in the aforementioned notification the Government of Maharashtra has directed that 
the activities already allowed and permitted from time to time shall be continued and all earlier order shall 
be aligned with that order and shall remain in force up to 31st January 2021; 


4. THEREFORE, I, Chaitanya. S., Dy. Commissioner of Police (Operations), Greater Mumbai and 
Executive Magistrate, vide powers conferred upon me u/s 144 of the Criminal Procedure Code, 1973 (Act 
Il of 1974) r/w the Commissioner of Police, Greater Mumbai's Order dated 23rd December 1959 u/s 10 
sub section (2) of the Maharashtra Police Act, 1951 (Mah. Act XXII of 1951), with a view to prevent danger 
to human life, health or safety, do hereby, promulgate an order under section 144 Cr.PC, in the areas 
under the control of Commissioner of Police, Greater Mumbai to maintain the Social Distancing Norms 
(minimum of 6 feet of distance), use of face coverings and to observe the directions issued by The 
Government of Maharashtra, vide Order No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 30th September 2020, 
No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 14th October 2020, Order No.DMU/2020/CR.92/DisM-1, dated 29 
October 2020 and No. DMU/2020/CR 92/DisM-1, dated 27th November, 2020, DMU/2020/CR.92/ 
DisM-1, dated 29th December 2020 regarding Easing of Restrictions and Phase-wise opening of Lockdown 
(MISSION BEGIN AGAIN) and such other orders issued by the competent authorities in this behalf. 


5. The Zonal DCsP in emergent /special cases are empowered to grant exemption/permission. 


6. This order shall come into force, in the areas under the control of Commissioner of Police, Greater 
Mumbai, with effect from 00-01 hours on 1st January 2021 and ending at 24.00 hours on 31st January 
2021 unless withdrawn earlier. 


7. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal 
Code, 1860 in addition to penal provisions under Disaster Management Act, 2005 and with other legal 
provisions as applicable. 


8. As the notice can not be served individually on all concerned, the order is hereby passed 
ex-parte. It shall be published for the information of public, through press, or by affixing copies on the 
Notice Boards of the police stations, Divisional ACsP, Zonal DCsP. 


Given under my hand and seal this on 30th day of the December, 2020 at Mumbai. 


CHAITANYA. S., 
Dy. Commissioner of Police (Operations), 
and Executive Magistrate, Greater Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ ९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 





क्रमांक बी-२/५६००/२०२०.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नाबासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
परिवर्तीत रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे बरील संदर्भ क्र. २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेबणेत आला 
होता :-- 





अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 








नाव ब पदनाम अजित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा/कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 

१. श्री. जी. जी. इटकळकर, ९४ दिनांक ३ डिसेंबर २०२० |= ——_ श्री. डी. एस झंबर, 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी दिबस ते दिनांक ११ डिसेंबर दिनांक ३ डिसेंबर २०२० दिवाणी न्यायाधीश 
रत्नागिरी. परिवतीत २०२० नऊ दिवस चे का. वेळेपासून ते व. स्तर, रत्नागिरी 

र्जा परिबतीत रजा. दिनांक १२ डिसेंबर २०२० 


का. वेळेपूर्बीपर्यंत 


रजेबरुन परत आल्याबर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदाबर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच बरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले होते. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तीत रजेबर गेले नसते तर ते त्याच पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 











सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात यावी. 
UA, क्यु. एस. एम. शेख, 


रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. रत्नागिरी. 


भाग एक (को.बि.पु.)--२ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


कार्यालयीन आदेश 





क्रमांक बी-२/५६०१/ २०२०.-- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे अजित 
रजेचा अर्ज विशेष बाब म्हणून कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. बरील संदर्भ क्र. २ चे आदेशान्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी 
यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता :--- 





अ. क्र.  न्याविक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित/परिवतीत  रजा/सुट्टी उपभोगणेचा ब मुख्यालय अतिरिक्त कार्यभार 








नाव ब पदनाम अर्जित/ रजा मागितलेचा सोडणेचा/कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिबतीत रजा दिनांक (कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन बेळेपूर्वीपर्यंत) नाव ब पदनाम 
(१) (२) (३) (४) (५) (६) 
१. श्री. सं. ना. सरडे, २०९ दिनांक १५ डिसेंबर २०२० ------ श्री. डी. एस झंबर, 
सह दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते दिनांक १६ डिसेंबर दिनांक १४ डिसेंबर २०२० दिवाणी न्यायाधीश 
ब. स्तर ब अति. अर्जित २०२० पर्यंत दोन दिवस चे का. वेळेनंतर पासून ते ब. स्तर, रत्नागिरी 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी रजा अजित रजा. दिनांक १७ डिसेंबर २०२० 
रत्नागिरी. चे का. वेळेपूर्वीपर्यंत 





रजेबरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदाबर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच बरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्‍त ठेवणेत आले होते. बरील न्यायिक अधिकारी हे बर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अजित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 








सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेबापुस्तकात घेण्यात यावी. 


UA, क्यु. एस. एम. शेख, 
रत्नागिरी, प्रमुख जिल्हा ब सत्र न्यायाधीश, 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२०. रत्नागिरी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ १९ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५२५१/२०२०.-- श्रीमती एम. ए. के. शेख, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड, यांची दिनांक ९ डिसेबर २०२० ते 
दिनांक ११ डिसेंबर २०२० अशी एकूण ०३ दिवसांची अर्जित रजा, कोविड-१९ च्या नियमांना अधिन राहून मंजूर करणेत येत आहे. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड येथे पुननियुक्‍्ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, मुरूड या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या असत्या. 


श्रीमती एम. ए. के. शेख, ह्या रजेबर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. व्ही. घारगे, सह दिबाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील. 


उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक ८ डिसेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 
जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५३२८/२०२०.-- श्री. अ. अ. पांडे, ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १६ डिसेंबर २०२० ते 
दिनांक २२ डिसेंबर २०२० अशी ७ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १६ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.वे.पुर्बीपासुन ते दिनांक २२ डिसेंबर २०२० रोजीच्या 
का.बे.पर्यंत कोबिड-१९ च्या निर्देशांना अधिन राहून मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करणेत येत आहे. 





तसेच सुड्टीबरुन किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहबाल रुजू होण्यापूवी 
प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. अ. अ. पांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. ओ. अ. पांडे, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेले नसते तर ४थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. ओ. अ. पांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने बेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनबलकर, ५बे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


विभा प्र. इंगळे, 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२७. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ १३ 


जिल्हा न्यायालय, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५४९१/२०२०.-- श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १७ डिसेंबर २०२० 
ते दिनांक १९ डिसेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अजित रजा, पुढील दिनांक २० ठिर्सेबर २०२० रोजीच्या रबिबारच्या सुडीला जोडून, दिनांक १७ 
डिसेंबर २०२० रोजीच्या का. वे. पासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का. बे. पूर्बीपर्यंत , कोबिड-१९चे निर्बधांना अधिन होवून मुख्यालय 
सोडण्याच्या परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 











तसेच सुट्टीबरुन किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करुन तसा अहबाल रुजु होण्यापुर्वी 
प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग यांना त्वरीत सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्रीमती एस. एस. पानसरे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्‍ती 
करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्रीमती. एस. एस. पानसरे, ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्‍त कालावधीत रजेबर गेल्या नसत्या तर ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहील्या 
असत्या. 





श्रीमती एस. एस. पानसरे, ३रे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत 
त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 





उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. ए. एस. सोनबलकर ५ बे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


आर. जी. मलशेट्टी, 
रायगड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.बि.पु.)--३ 


ay महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५४९२/२०२०.-- श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक ९७ डिसेंबर २०२० ते दिनांक 
१९ डिसेंबर २०२० अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, पुढील दिनांक २० डिसेंबर २०२० रोजीच्या रविबारच्या सुट्टीला जोडून, दिनांक १७ डिसेबर २०२० 
रोजीच्या का.बे. पासून ते दिनांक २१ डिसेंबर २०२० रोजीच्या का.वे. पुर्वीपर्यंत, कोविड-१९चे निर्बधांना अधीन होऊन मुख्यालय सोडण्याच्या 
परबानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 











तसेच सुट्टीवरून किंबा मुख्यालय सोडण्याची सुविधा उपभोगून परत आल्यानंतर आपली वैद्यकीय चाचणी करून तसा अहवाल रुजू 
होण्यापुर्बी प्रबंधक, जिल्हा न्यायालय, रायगड अलिबाग यांना त्वरित सादर करावा. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 


श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची ररे सह दिबाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनबेल म्हणून पुनर्नियुक्‍्ती करण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेबा नियम, १९८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे को, श्री.के.के. घुले, हे अधिकारी जर उपरोक्‍त 
कालावधीत रजेबर गेले नसते तर ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, या पदाबर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. के. के. घुले, ररे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल, हे अधिकारी रजेबर जाण्यापूर्बी जे बेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत याबे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री.ए.एस.सोनबलकर, ५वे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


आर. जी. मलशेट्टी, 
रायगड, प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक १९ डिसेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ शप 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक रा.अ./५५४९/२०२०.-- श्री. एम. एम. राब, दिवाणी न्यायाधीश ब. स्तर, पनवेल, यांचा दिनांक ४ डिसेंबर २०२० ते दिनांक २० 
डिसेंबर २०२० अशी १७ दिवसांची वैद्यकीय रजा, कोबिड-१९ च्या निर्देशांना अधीन राहून मंजूर करणेत येत आहे. 


पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्री. एम. एम. राब, यांचा रजेचा कालाबधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, पनवेल येथे पुननियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेञा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे कौ, श्री. एम. एम. राब, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेबर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश वब. स्तर, पनबेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 


श्री. एम. एम. राव, हे रजेबर जाण्यापू्बी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री. रा. शा. भाकरे, सह दिवाणी न्यायाधीश ब स्तर, पनवेल यांजकडे राहील. 


वि. प्र. इंगळे, 
रायगड, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. रायगड-अलिबाग. 


भाग एक (को.बि.पु.)--३अ 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम/डब्ल्यू-डी/एचएसजी/(टीसी)/१००४३/ 
सन २०२०/७२७.-- उप निबंधक, सहकारी संस्था, डी विभाग, 
मुंबई, याद्वारे अधिसूचित करीत आहे को, दि रिहेंबीलीटेशन भाग्यलक्ष्मी 
को-ऑप. हौसिंग सोसा. लि., सी एस नं. १६४६, १६४८, ऑफ गिरगांव 
डिव्हीजन, जे. एस. एस. रोड, ऑपेरा हाऊस, मुंबई ४०० ००४, 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) याच्या कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे ब उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चा 
नियम १०(१) अन्बये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. अविनाश ए. भागवत, 
मुंबई, उप निबंधक, 
दिनांक ४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, डी बिभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र/ ४८२/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे कौ, प्रेस्टीज अपार्टमेंट को-ऑपरेटीव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि, सर्व्हे नं. ५२ आणि ५४, सर्व्हे नं. १०५, खैरे सराबली, पालघर- 
बोईसर रोड, बोईसर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/११११/२०२०-२०२१/सन २०२०, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) 
अन्वये तिचे बगीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/४८१/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे की, चक्रधर सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित टेंभोडे/ 
पालघर, सर्व्हे नं. ७०/३, ७०/४ पार्ट ७१/५ आणि ७१/७, प्लॉट 
नं. २१ आणि २२, टेंभोडे, पालघर, चाफेकर इंजिनिअरिंग कॉलेज 
समोर, टॅंभोडे (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/४८१/१११०/२०२०-२०२१/सन 
२०२०, दिनांक १० डिसेंबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) 
अन्वये तिचे ब्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक १० डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/३६६/ २०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे कौ, जय महालक्ष्मी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, सर्व्हे 
नं. ७८ बी, नवली, पालघर, ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/३६६/१०९१/२०२०- 
२०२१/सन २०२०, दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक 
२४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त 
अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” 
करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ १७ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र/३४८/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे को, नेस्ट रेसिडेन्सी बिल्डिंग नं. १ ब २ को-ऑपरेटिव्ह 
होसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. १००/१ पैकी ११८/३, टेंभोडे, ता. जि. 
पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/ 
(टि.सी)/१०८७/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २३ ऑक्टोबर 
२०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्बये तिचे बगीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक २३ ऑक्टोबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र/३५०/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे कौ, बीना क्लासिक-ओ को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि. 
सर्वे नं. ६२, हिस्सा नं. २, सर्ब नं. ६३, कुरगांब, बोईसर (प.), 
ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/ 
एच.एस.जी/(टि.सी)/१०८८/२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २७ 
ऑक्टोबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये 
नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/अधिसूचना/रा.प.प्र/३५८/२०२०.-- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे कौ, ललिता अपार्टमेंट को-ऑप. हौसिंग सोसायटी लि., 
सर्वे नं. १९०अ, हिस्सा नं. शब ब सर्व नं. १९०, हिस्सा नं. १ पे, 
माहीम रोड, पालघर (प.), ता. जि. पालघर, नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर/ 
(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/१०९०/२०२०-२०२१/सन २०२७, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) चे कलम 
९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ चे नियम १०(१) 
अन्वये तिचे बगीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना/रा.प.प्र/ ३५७/ २०२०.--- सहायक 
निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर, जि. पालघर याद्वारे अधिसूचीत 
करीत आहे कौ, राम निवास को-ऑप. होसिंग सोसायटी लि., सर्वे नं. 
३७, हिस्सा नं. ६ पार्ट, प्लॉट नं. १, नबली, ता. जि. पालघर, नोंदणी 
क्रमांक पी.एल.आर/(पी.एल.आर)/एच.एस.जी/(टि.सी)/१०८९/ 
२०२०-२०२१/सन २०२०, दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२०, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे ब 
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ चे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” करण्यात आले आहे. 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पालघर. 


पालघर, 
दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२७. 


Re महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपुप्रा, 
मुंबई यांजकडून 
अधिसूचना 

क्रमांक 87२./((0/0७॥॥/२०२०/२७९१५.-- सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, मुंबई शहर, झोपडपट्टी पुनर्बसन प्राधिकरण, मुंबई, 
यांचे कडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत ब नोंदणी प्रमाणपत्र पलई 
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को. ऑप. प्रिमायसेस सोसायटी लिमिटेड, 
फायनल प्लॉट नं. ५५४, टाऊन प्लॅनिंग स्क्रौम, बॉम्बे सिटी नं. ४, 
माहिम डिव्हिजन, सेनापती बापट रोड, दादर (पश्‍चिम), मुंबई ४०००२८ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ 
चा नियम क्रमांक २४) ९ (१) अन्बये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ 
एस.आर.ए./एच.एस.जी./टि.सी./१३१९७/सन २०२०, दिनांक 
२१ डिसेंबर २०२० नूसार नोंदविण्यात आली ब उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९६१ याचा 
नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


संध्या बावनकुळे, 
मुंबई, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक २१ डिसेंबर २०२०. मुंबई शहर, झो.पु.प्रा. 
मुंबई. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, चिपळूण यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरटीजी/जीएचआर/एचएसजी/टीसी/५८२/सन २०२०.-- 
प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते कि, निळकंठ पार्क ए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित शृंगारतळी, ता. गुहागर, जि. रत्नागिरी, ही 
संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६२ (१९६१ चा महा. 
२४) मधील कलम ९(१) अन्बये नोंदविण्यात आलेली आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे नियम, १९६१ मधील नियम क्र. १०(१) अन्बये 
संस्थेचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
“ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे आहे. 


आर. के. बांगर, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, चिपळूण. 


चिपळूण, 
दिनांक १७ डिसेंबर २०२०. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/एचएसजी/(टीसी)/४५४३/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, जीवन 
निकेतन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. ३०, हिस्सा नं. १, 
आदई, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ 
एच.एस.जी/(टिसी)/४५४३/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक ९ डिसेबर 
२०२० ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) 
(२) अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्बये 
तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक ९ डिसेंबर २०२७. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/ ४५४४/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कि, श्री 
म्हसोबा प्रकल्पग्रस्त सहकारी संस्था मर्यादित, तोंडरे, शांती निवास, 
घर नं. १२७, मु. पो. तोंडरे, ता. पनवेल, जि. रायगड. नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/जीएनएल/(ओ)/४५४४/२०२०-२१/सन 
२०२०, दिनांक ९ डिसेंबर २०२०, ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४) च्या कलम ९(१) 
अन्बये तिचे उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर सर्वसाधारण संस्था ” करण्यात 
आले आहे. 


बालाजी वाघमारे, 
सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, पनवेल, ता. पनवेल. 


पनवेल, 
दिनांक ९ डिसंबर २०२०. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१९/माघ १-७, शके १९४२ १९ 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूणएल/एचएसजी/(टीसी)/४२३६/२०१९- 
२०/सन २०१९.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनबेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कौ, साई 
निल सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं. १५१, हिस्सा नं. ३ 
पैकी २अ २, विचुंबे, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक 
आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/एचएसजी/(टीसी)/ ४२३६/२०१९-२०२०/ 
सन २०१९, दिनांक ९४ ऑगस्ट २०१९, ने ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक 
२४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) अन्बये 
नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


चेतन चौधरी, 
पनवेल, सहायक निबंधक, 
दिनांक १४ ऑगस्ट २०१९. सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूणरल/एचएसजी/(टीसी)/ ४५४५/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे कौ, भबानी 
दर्शन सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या, मिळकत नं. १९५/ए, पाली- 
देबद, ता. पनवेल, जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूएल/ 
एच.एस.जी/(टिसी)/४५४५/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक ११ डिसेंबर 
२०२०, ने ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
(१९६१ चा महाराष्ट्र नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि 
कलम १५४ (ब) (२) अन्बये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात 
आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 


पनवेल, सहायक निबंधक, 
दिनांक ११ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल. 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, ता. पनवेल यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/एचएसजी/(टीसी)/४५४७/२०२०- 
२१/सन २०२०.-- सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पनवेल, 
ता. पनवेल, जि. रायगड याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे को, नेत्रप्रभा 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित सी.टी.एस. नं. १४५७ आणि 
१४५७/१, लाईन आळी, शिवाजी रोड, पनबेल, ता. पनबेल, 
जि. रायगड नोंदणी क्रमांक आरजीडी/पीडब्ल्यूरल/एच.एस.जी/(टिसी)/ 
४५४७/२०२०-२१/सन २०२०, दिनांक १४ डिसेंबर २०२०, ने ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महाराष्ट्र 
नियम क्रमांक २४) च्या कलम ९(१) आणि कलम १५४ (ब) (२) 
अन्वये नोंदण्यात आली असून उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १०(१) अन्बये तिचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


बा. ना. वाघमारे, 


पनवेल, सहायक निबंधक, 
दिनांक १४ डिसेंबर २०२०. सहकारी संस्था, पनवेल, 
जि. रायगड. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, म्हाडा यांजकडून 
अधिसूचना 


क्रमांक उपनि/ससं/मुंशपुउकोमं/बी-१/५९९/२०२०.-- याद्वारे 
अधिसूचित करण्यात येत आहे कौ, ड्रम टॉबर सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्यादित, ई-८ ब ई-९ बिल्डिंग, न्यू म्हाडा कॉम्प्लेक्स, शांती 
गार्डन, मिरा रोड (पूर्व), ठाणे ४०१ १०७. नोंदणी क्रमांक टिएनए/ 
'एमएचएडीबी/एचएसजी/(टीसी)/८४/२०२०-२०२१ ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (सन १९६१ चा अधिनियम 
क्रमांक २४) यांचा कलम ९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे ब 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९६१ याचा नियम १०(१) अन्वये तिचे बर्गीकरण “ गृहनिर्माण 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


डॉ. प्रशांत सोनवणे, 
मुंबई, उप निबंधक, सहकारी संस्था, 
दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२०. मुंबई शहर, पूर्ब उपनगरे ब 
कोकण मंडळ कार्यक्षेत्र, 
कोकण गृहनिर्माण ब 
क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, 
मुंबई. 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक---कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी २९-२७, २०२१/माघ १-७, शके १९४२ 
'पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ पोट कलम ९ ब ३ 


अन्वये अधिसूचना 





क्रमांक विशा/मनाई आदेश/१०४/२०२१.----ज्या अर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्‍यता आहे. 
दिनांक २० जानेबारी २०२१ रोजी गुरू गोविंद्सिंह जयंती, दिनांक २३ जानेबारी २०२१ रोजी नेताजी सुभाष जयंती, बाळासाहेब ठाकरे जयंती, दिनांक 
२६ जानेबारी २०२१ रोजी गणराज्य दिन/प्रजासत्ताक दिन ब दिनांक २८ जानेवारी २०२१ राजमाता जिजाऊ जयंती (तिथीप्रमाणे) असे सण उत्सव 
संपन्न होणार आहे. 








त्या अर्थी, बरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्बजनिक शांतता ब सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर, पोलीस आयुक्‍त, 
ठाणे शहर, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम ३७ (१) ब (३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा ब 
सुव्यबस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे. 





(१) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, बंदुका, लाठ्या किंबा शरीरास इजा करण्यासाठी ञापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
(२) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंबा फेकाबयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे. (३) कोणताही दाहक पदार्थ किंबा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 
(४) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य बाजविणे इत्यादी. (५) व्यक्‍तीच्या किंबा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे. (६) सभ्यता 
अगर निती या विरूद्ध असतील अशी किंबा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंबा ज्यामुळे राज्यशासन उलथून पडेल अशी भाषणे, 
हावभाव, चित्रफलक, प्रदर्शित करणे. (७) पाच किंबा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरबणुका काढणे, घोषणा, 
प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 








बरिल मनाई आदेश खालील व्यक्‍तींना लागू राहणार नाहीत. 





“जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंबा ज्यास बरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंबा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. 


सदर आदेश खालील मिरवणुका ब जमावास लागू राहणार नाहीत. 


(१) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक. 





(२) प्रेत यात्रा ब अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 

(३) सरकारी/निमसरकारी कामासाठी कोर्ट, कचेऱ्या येथे जमलेले लोक. 

(४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय. 

(५) पोलीस आयुक्‍त ब त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परबानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 
(६) सर्व शासकीय/निमशासकौय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण. 


सदर मनाई आदेश दिनांक १५ जानेवारी २०२१ रोजी ००.०१ बाजेपासून दिनांक २९ जानेबारी २०२१ रोजी २४.०० बाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
बरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम सन १९५१ चे कलम १३७५ प्रमाणे कारबाई करण्यात येईल. 


दिनांक १२ जानेबारी २०२१. विवेक फणसळकर, 
पोलीस आयुक्‍त, ठाणे शहर. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, 
RUPENDRA DINESH MORE, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 
21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


